राष्ट्रीय समाज पक्षाच्या कार्यालयासाठी 
पर्यायी जागा उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र. शाकाजा-१११५/प्र.क्र.१७९/२०१५/२२ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक : २० फेब्रुवारी, २०२३ 


संदर्भ : शाकाजा-१११५/प्र.क्र.१७९/२०१५/२२, दिनांक १३.१.२०१८. 
प्रस्तावना : 


संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय समाज पक्ष यांच्या कार्यालयासाठी चर्चगेट स्थित यशोधन 
इमारतीच्या पाठीमागील बॅरेक्समधील रिक्‍त असलेली खोली क्र. ५ (४५१.०० चौ.फूट) ची जागा तात्पुरत्या 
स्वरुपात वाटप करण्यात आली आहे. परंतु कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर विभाग यांनी शासकीय निवासस्थान 
बांधणेकामी बॅरक क.४ मध्ये असलेले राष्ट्रीय समाज पक्षाचे कार्यालय स्थलांतरीत करण्याचे सुचविण्यात आले. 
त्यामुळे राष्ट्रीय समाज पक्ष कार्यालयासाठी मुंबई शहर जिल्हयातील फोर्ट विभागातील भूकर क्र. ७२९, 
इन्साहटमेंट कंपाऊंड, आझाद मैदान, महापालिका मार्ग, येथील बांधकाम क्रमांक ओ-००३/०८ सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग कार्यालयाची ४९८.६८ चौ.फूट जागा तात्पुरत्या स्वरुपात वाटप करण्याबाबतचा प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यानुषंगाने आता शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे :- 
झासन निर्णय : 


राष्ट्रीय समाज पक्ष यांच्या कार्यालयासाठी यशोधन इमारतीच्या पाठीमागील बॅरेक्समधीळल खोली क्र. ५ 
(849.00 चौ.फूट) ची जागा रिक्‍त करण्याच्या अटीच्या अधीन राहून मुंबई हहर जिल्हयातील फोर्ट विभागातील 
भूकर क्र. ७२९, इन्साहटमेंट कंपाऊंड, आझाद मैदान, महापालिका मार्ग, येथील बांधकाम क्रमांक ओ-००३/०८ 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग कार्यालयाची ४९८.६८ चौ.फूट जागा तात्पुरत्या स्वरुपात वाटप करण्यात येत आहे. 


कार्यकारी अभियंता, SORT शहर (सा.बां.) विभाग, बांधकाम भवन इमारत, २५ मर्झबान रोड, फोर्ट, मुंबई 
यांनी उपरोक्‍त जागेचा ताबा अध्यक्ष, राष्ट्रीय समाज पक्ष यांना द्यावा व त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर 
करावा. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक क्र. २०२३०२२०१७२८४९२५०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by BHAGURE DEVIDAS 
SANDUJI 
Date: 2023.02.20 17:33:41 +05'30' 


(दे. सां. भगुरे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


प्रति, 

विरोधी पक्षनेते, दोन्ही सभागृह, महाराष्ट्र विधान मंडळ, मुंबई 

सर्व सन्माननीय विधानसभा/परिषद व संसद सदस्य 

मा.मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


Cc AV A -0 


शासन निर्णय क्रमांकः शाकाजा-१११५/प्र.क्र.१७९/२०१५/२२ 


५. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

६. सर्व मा. मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

७. सर्व मंत्रालयीन विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

८. अध्यक्ष, राष्ट्रीय समाज पक्ष, राष्ट्रीयाळय, १/बी, ३५, हमाम स्ट्रीट, अंबालाल दोशी मार्ग, फोर्ट, 
मुंबई-४०००२३. 

९. सामान्य प्रशासन विभाग, का.२१(आस्था)/का.२१ रोख, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

१०. सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

११. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

१२. कार्यकारी अभियंता, ईलाखा शहर (सा.बां.) विभाग, बांधकाम भवन इमारत, 24 मर्झबान रोड, फोर्ट, 
मुंबई-४ 00 009, 

१३. उप अभियंता, दक्षिण (सा.बां) उप विभाग, जुन्या एम.टी.डी.सी. कार्यालयासमोर, मादाम कामा रोड, 
मुंबई-४०००३२. 

१४. वाणिज्य अधिकारी, शीघ्र ग्राहक सेवा (Q.C.S.), महानगर टेलिफोन निगम लि., कुपरेज 
दूरध्वनी एक्सेंज, मुंबई. 

१५. कनिष्ठ अभियंता, महानगर टेलिफोन निगम लि, मंत्रालय दुरध्वनी सेवा केंद्र, मंत्रालय-३२. 

१६. मुख्य दूरध्वनी चालिका, मंत्रालय, मुंबई. 

१७. निवडनस्ती / कार्या.२२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


